वनामती संस्थेच्या स्वनिधी 
संदर्भातील नियमावलीस मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, 2023 


वाचा : 
१. वरिष्ठ प्रशासन व लेखाधिकारी, वनामती यांचे पत्र क्र. वनामती/बांधकाम/२०१९/४२३, 
दि. ११.०२.२०२३ 
२. कृषिव पदुम विभाग झा. नि. क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.३१९/३-अ, दि. २०.०२.२०१४ 
३. कृषिव पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-१०१२/प्र.क्र.३१९/३-अे, दि. ०३.०३.२०१४ 
४. कृषिव पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-१०१२/प्र.क्र.३१९/३-अ, दि. 30.03.2098 
५. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-अ, दि. १७.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष (दिनांक 


०१.०७.२०१२ ते दिनांक ३०.०६.२०१३) निमित्त वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन 


प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर येथील परिसरात ३१७ व्यक्‍ती बसू शकतील असे सुसज्ज 


सभागृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 


प्रस्तुत सुसज्ज सभागृहाचे बांधकाम करण्यासाठी रु. ४,९९,२९,९८२/- रकमेच्या किंमतीस 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. वनामती नागपूर परिसरातील सभागृहाच्या 


बांधकामासाठी यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र.३ व क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये एकुण रु. ४९९ लक्ष 


एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित रु.१२७ लक्ष (रुपये एक कोटी सत्तावीस 


लक्ष) इतक्या निधीस संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


तथापि सदर कामासाठी वनामती संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या स्वनिधीतून रु. १२७ लक्ष 


इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास मान्यता देण्याची, त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन 


निर्णयात सुधारणा करण्याची व वनामती संस्थेच्या स्वनिधी संदर्भातील नियमावलीस मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. वनामती संस्थेच्या स्वनिधी संदर्भातील सोबत जोडलेल्या इंग्रजी जोडपत्र- | येथील 
नियमावलीस याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन wy येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील मजकुराऐवजी 
खालीलप्रमाणे परिच्छेद वाचण्यात यावा. 
“वनामती नागपूर परिसरातील सभागृहाच्या बांधकामासाठी यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र.२ व क्र. ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये एकुण रु. ४९९ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
सबब उर्वरित रु.१२७ लक्ष (रुपये एक कोटी सत्तावीस लक्ष) इतका निधी, वनामती संस्थेच्या 
स्वनिधीमधून उपलब्ध करून घेण्यास संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांना मान्यता देण्यात येत आहे.” 


३. संदर्भाधीन क्र.५ येथीळ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ रद्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४१४/१४३१, 
दि.१०.०४.२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०९/वित्त विभाग/व्यय-१, 
दि.०४.०६.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२४१५५७१११२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7, 
baa28990d692e36, postal 


de=400032, st=! 
B A N S | RAO KA RA D ) ह serialNumber= 90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 19 
95A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
2 


3.11.24 15:57:13 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२. अमुस (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

४. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 
५. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
८ 

९ 


सर्व विभागीय कृषी सह संचाळक 
कृषि सह संचालक (विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-ओ 


१०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

११. प्राचार्य, सर्व रामेती (पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नाशिक, नागपूर व 
खोपोली) 

१२. सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. नियोजन विभाग का.१४३१, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१५. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. १२ अ,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. कार्यासन 2-3, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७. निवड नस्ती ३-ओ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-ओ 


(शासन निर्णय क्र.संकोर्ण-२०१८/प्र.क्र. ९७/३ अ, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे जोडपत्र) 
ANNEXURE-I 


Corpus Fund Rules 
Short title and extent 


1.01 These rules may be called Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management 


Training Institute, Nagpur Corpus Fund Rules, 2023. 


1.02 These rules shall come into force on the Date 24.11.2023. 


1.03 These rules shall apply and regulate the credits into and the expenditure from the fund 
constituted under rule 3.01 of these rules. 
Definition 
2.01 In these rules the following words and expressions used shall have the meaning as shown 
against each of them. 
a) VANAMATI means Vasantrao Naik State Agricultural Extension Management Training 
Institute, Nagpur-440 001. 
b) Corpus Fund means the fund set apart in an account within general funds of 
VANAMATI under the provisions of rule 3.01 of these rules. 


c) Director means the Director of VANAMATI. 


d) Academic Council means the Committee constituted under article 29 of the 
Memorandum of Association. 


e) General Council means the Governing Council of VANAMATI. 
Constitution and custody of the Fund 


3.01 For furtherance of specified objects of the society as provided under the Memorandum of 


Association of VANAMATI, there shall be a separate fund called the VANAMATI Corpus 
Fund within the general funds of the VANAMATI to which the amount received from 
following items shall be credited. 

a) Surpluses of course fees, consultancy fees and any other such fees, net receipts on 
account of research and other projects, works and publications or grants other than 
grant-in-aid received from the Central or State Government. 

b) All receipts accrued to VANAMATI on account of hostel rent, sale proceeds, premium, 
lease money or any such like income out of property vested in it. 

c) All miscellaneous receipts of the society other than grant-in-aid and/ or balances out of 
GIA received from the Central or State Government. 

d) Donations received by the society for enabling it to discharge its functions in 


furtherance of the objects of the Trust/society. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९७/३-ओ 


e) The interest accrued on investments made out of accumulation in the fund. 
f) Any other income as may be approved and accepted by the Director. 


3.02 When a fund is created under sub-rule 3.01, only such expenditure which expressly 
relates to the object specified in 3.04 shall be debited to such fund. 
3.03(1) a) The balance out of the Corpus Fund shall be kept in the bank to which the general 
business of the Society has been entrusted. 
b) The Director may from time to time invest any portion of the fund in permissible 
securities or deposits with financial institutions. 
3.03(2) a) The Director of VANAMATI shall be responsible for proper custody, accounts and 
investment of the balance in the fund. 
b) The Director is authorized to sanction the funds to the Principals of RAMETI out of 
Corpus Fund to meet the expenses. 
General charges to be defrayed 


3.04 The accumulations in the Corpus Fund may be utilized to defray the following charges : 


1)Expenditure in connection with or in furtherance of the object of the Trust or Society, 
provided under the Memorandum of Association:- 


a) For which no Grant-in-aid from State/ Central Government is admissible. 


b) For the purpose of augmenting grant-in-aid whenever there is paucity of such 
grants. 


c) For utilizing as advance in any contingency due to non-receipt of Government 


grants or meeting liability of the Academy for which the same would be recouped 


after receipt of corresponding grants/ funds. 


UTLZATION OF DONATIONS:- 


1) Donations shall be spent on such purposed as specified by the donors, otherwise, for 
purposes mentioned in other clauses of this rule. 


2) Faculty development, welfare measures for the staff and officers of the Academy. 


3) For acquiring any immovable property as may be suitable or useful for the due 
performance or fulfilment of the objects of the Society. 
4) Any other purpose as may be specially permitted or specified by General Council. 
Audit and Accounts 
4.04 The balance in the Corpus Fund will form part of General Fund of the Academy. The 
transactions pertaining to such funds shall be subjected to the general rules of the 
Academy as applicable to its general fund so far as the accounting and audit of receipt of 


expenditure are concerned. 


2K KK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


